कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी 
पात्र सहायक कक्ष अधिकारी यांची 
दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतरिम 


सामायिक ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.३३/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ४ जुले,२०२२ 


वाचा :- शासन परिपत्रक क्रमांक कअनि-११२२/प्र.क्र.३३/१४-ब, दि.१२.०५.२०२२ 
शासन शुध्दीपत्रक :- 

उक्त संदर्भाधीन दि.१२.०५.२०२२ च्या शासन परिपत्रकान्वये कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी 
पात्र सहायक कक्ष अधिकारी यांची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतरिम सामायिक ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 
करण्यात आली आहे. 
२. सदर जेष्ठतासूचीमध्ये श्रीम.स्ने.वि.जाधव, सहायक कक्ष अधिकारी यांची ज्येष्ठता अ.क्र.६०० वर 
दर्शविण्यात आली होती. ती आता वगळण्यात येत असून त्यांची ज्येष्ठता खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत 
आहे. 


सहायक कक्ष अधिकाऱ्याचे नांव : श्रीम. स्ने.वि.जाधव 


येष्ठता सूची | सुधारीत अनुक्रमांक | ज्येष्ठता यादीतील क्रमानंतर येष्ठता यादीतील क्रमापूर्वी 


०१.०१.२०२१ ६१०-अ श्रीम.नि.ळो.वारुळे (ज्ये.क्र.६१०) | श्री.दा.ना.कोकडे (ज्ये.क्र.६११) 
यांच्यानंतर यांच्यापूर्वी 


३. तसेच सदर ज्येष्ठता सूचीमध्ये श्री.स.धों.तपसे, सहायक कक्ष अधिकारी यांची ज्येष्ठता अ.क्र.9१२ वर 
दर्शविण्यात आली होती. ती आता वगळण्यात येत असून त्यांची ज्येष्ठता खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात 
येत आहे. 


सहायक कक्ष अधिकाऱ्याचे नांव : श्री. स.धों.तपसे 


ज्येष्ठता सूची | सुधारीत अनुक्रमांक | ज्येष्ठता यादीतील क्रमानंतर ज्येष्ठता यादीतील क्रमापूर्वी 


०१.०१.२०२१ ७१०-अ श्री.वि.रा.कोकरे (ज्ये.क्र.9१०) | श्री.नि.वि.निंबाळकर (ज्ये.क्र.9११) 
यांच्यानंतर यांच्यापूर्वी 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०७०४१२५९३४६४०७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व “Tara AJANAN 
BHIMRAO GURAV 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
२) कक्ष अधिकारी, (कार्यासन १४, 98-31), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) निवड नस्ती (१४-ब) 


